मागणी क्रमांक के-६ मुख्य लेखाशीर्ष 
“२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा” सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील बचतीची 
रक्‍कम प्रत्यार्पित करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२०/प्र.क्र.३६(५/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक ३१ मार्च २०२० 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.६०/उर्जा-७, दिनांक ०१.०८.२०१९ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.२९४/उर्जा-७, दिनांक २८.०२.२०२० 
शासन निर्णय- 
सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८१० अपारंपारिक ऊर्जा साधने 
अंतर्गत केलेल्या एकूण एकूण तरतूद रु.३४२,००,०१,००० /- (रुपये तिनशे बेचाळीस कोटी एक हजार फक्त) 
मधून रुपये ४४,०७,७८,८००/- अंतिम अनुदान/ तरतूद ठेवण्यात येत असून रुपये २९७,९२,२२,२००/- प्रत्यार्पित 
करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 


(रक्‍कम हजारात) 
उपशीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च बचत 
a sa २ 3 8 4 
मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २०००० | २०००० | वित्त विभागाने 
२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, १०५ निधी वितरण व 
सहाय्यभूत कार्यक्रम, (09) नवीकरणीय पुनर्विनियोजन 
ऊर्जा अंजर्गत विद्युत ग्रीड उभारणी प्रस्तावावर मुद्दे 
कार्यक्रम (केंपुयो) (०१) (०१) १३ व्या वित्त उपस्थित केल्याने 
आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रोत्साहन व कोरोना विषाणू 
अनुदान (कार्यक्रम) (२८१००९११) ३१, प्रादुर्भावाच्या 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) पार्श्वभूमीवर वित्त 
विभागाने निधी 
वितरणावर निर्बंध 
आणल्याने तरतूद 
प्रत्यार्पीत केळी 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२०/प्र.क्र.३६(५/ऊर्जा-३ 


उपशीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च बचत 
fed २ 3 8 4 
मागणी क्र. के-६, २८१० नवीन व 7 a हि सदर बाबीसाठी 
नवीकरणीय ऊर्जा, ७८९ अनुसूचीत केलेली 
जातीसाठी faery घटक योजना लाक्षणीक तरतूद 
(00)(09) मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना प्रत्यार्पीत 
(अजाउयो) (कार्यक्रम) (२८१००९८३), ३१ करण्यात आली 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) आहे. 
मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष १०००००० ३३७०९.८ । ९६६२९०.२ | कोरोना विषाणू 
२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ०२ प्रादुर्भावाच्या 
सौर, १०२ प्रकाश व्होल्ट, (०१) सौर पार्श्वभूमीवर वित्त 
उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यक्रम, विभागाने निधी 
(09) (०१) सौर विजेवरील कृषिपंप वितरणावर निर्बंध 
बसविण्यासाठी सहाय्यक अनुदान (राज्य आणल्याने तरतूद 
हिस्सा ५ टक्के) (कार्यक्रम) ३३ प्रत्यार्पीत केली 
अर्थसहाय्य (२८१००९०२) आहे. 
मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष | ४००००० 7 00 ४००००० | कौरोना विषाणू 
२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ६० प्रादुर्भावाच्या 
इतर, ८०० इतर खर्च, पार्श्वभूमीवर वित्त 
(00)(09) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास विभागाने निधी 
अभिकरण (कार्यक्रम) वितरणावर निर्बंध 
(२८१०००३४) (वेतनेतर) आणल्याने तरतूद 
३१, सहायक अनुदान प्रत्यार्पीत केली 
आहे. 
मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष | २०००००० ४०७०६९ | १५९२९३१ | GRIT विषाणू 
२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ६० प्रादुर्भावाच्या 
इतर, ८०० इतर खर्च, पार्श्वभूमीवर वित्त 
(००)(०५) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास विभागाने निधी 
निधीमधून भागविलेला खर्च (कार्यक्रम) वितरणावर निर्बंध 
(२८१००१२३) ५० इतर खर्च आणल्याने तरतूद 
प्रत्यार्पीत केली 
आहे. 
एकूण २८०१ ३४२०००१ ४४०७७८.८ | २९७९२२२.२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२०/प्र.क्र.३६(५/ऊर्जा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०२०४१५४५५१०११० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Nanasaheb rs 
Rajaram Dhane जाणा” 
(ना.रा.ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

२. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 

३ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व 
मुंबई-५१ 

४ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व) 
मुंबई-५१ 

५ महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, पुणे म्हाडा कमडियल काम्प्लेक्स, सर्व्हे नं. १९१-ए- 
फेज, येरवडा, पुणे- ४११ ००६ 

६ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्या., WHMIS, as (पूर्व), मुंबई-५१ 

७ अधिदानव लेखा अधिकारी, , (अराप / रालेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

८ निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई४०० ०५१ 

९ अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१० कक्ष अधिकारी(प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

११ वित्त विभाग,/(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 

१२ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 

१३ सामाजिक न्यास व विशेष सहाय्य विभाग, (अर्थसंकल्प शाखा) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 

१४ निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


